केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(MsDP) मान्यता प्राप्त बुलडाणा जिल्ह्यातील 
शेगाव, चिखली खामगाव व बुलडाणा गटातील 
कामांची मान्यता रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - १३/०१/२०२० 
संदर्भ: 
१) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक,अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७, 
दि.०६/०६/२०१६. 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक,अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७, 
दि.३१/०३/२०१६. 
३) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक,अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७, 
दि.३०/०४/२०१६ 
४) शासन शुद्धीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक,अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१)/का.०७, 
दि.१४/०६/२०१८. 
५) जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अल्पसंख्याक कक्ष/१४७/२०१९,दि.०४/०७/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या गठित शक्‍तीप्रदान समितीने दि.३०.०१.२०१३ रोजीच्या 

१०१ व १०६व्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत बहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या (MsDP) अंतर्गत बुलडाणा जिल्हयातील 
शेगांव, चिखली, खामगाव व बुलडाणा गटातील ११६ अंगणवाडी केंद्र बांधकाम व २११ शैक्षणीक व आरोग्य 
विषयक बांधकामाच्या एकूण रु.१५४७.४० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव,चिखली, खामगांव व बुलडाणा या गटातील ११६ अंगणवाडी केंद्र 
बांधकाम व २११ शैक्षणीक व आरोग्य विषयक बांधकामाच्या एकूण रु.१५४७.४० लाख इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास दिनांक ६.६.२०१६ च्या शासननिर्णया अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
तसेच दिनांक ३१/०३/२०१६ व ३०/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिळड्याचा पहिल्या 
हप्त्यातील रू.(७७३.७० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

MsDP अंतर्गत बुलडाणा जिल्हयातील artic, feral, खामगाव व बुलडाणा गटातील येथे एकूण 
११६ अंगणवाडी केंद्र बांधकामापैकी ६४ अंगणवाडी केंद्र बांधकाम तसेच २११ शैक्षणीक व आरोग्य विषयक 
कामापैकी ३१ शैक्षणीक व आरोग्य विषयक कामे तांत्रिक कारणांमुळे सुरु होऊ शकली नाहित, त्यामूळे १२ व्या 
पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत MsDP अंतर्गत aria feel, खामगाव व बुलडाणा या गटातील ६४ 
अंगणवाडी केंद्र बांधकाम आणि ३१ शैक्षणीक व आरोग्य विषयक कामांना देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता 
रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) बुलडाणा 
जिल्हयातील शेगांव,चिखली, खामगाव व बुलडाणा गटातील ६४ अंगणवाडी केंद्र बांधकाम तसेच ३१ शैक्षणिक 
व आरोग्यविषयक कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याच्या प्रस्तावास मा. मुख्य सचिव यांचे 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या दिनांक २०/०७/२०१९ रोजी झालेल्या 


करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन बुलडाणा जिल्हयातील शेगांव,चिखळली, खामगाव व बुलडाणा 
या गटातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नमूद केलेल्या विकासकामांनासंदर्भ क्र.(१) येथे नमूद 
दि.०६/०६/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता या शासन निर्णयान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००११३१५३२४८५६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. William Manwel we ita 101 
0 al 
(वि. म. डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग 
४) सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
५) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बालविकास केंद्र,रायगड भवन,नवी मुंबई 
६) जिल्हाधिकारी,बुलडाणा 
७) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,(महिला व बाल विकास)जिल्हा परिषद,बुलडाणा 
८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती 
९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अकोला 


१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,बुलडाणा 

११) महालेखापाल,१/२,(लेखापरिक्ष/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा 

१३) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१४) नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१५) निवड नस्ती, का.७. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


परिशीष्ट- अ 


रद्द करण्यात येणारी अंगणवाडी बांधकामे 


अ.क्र. | गटाचे नाव कामाचे नाव कामांची संख्या शेरा 
(ad बुलडाणा देऊळ्घाट क्र.९ fo] जागा वाद 

२ बुलडाणा देऊळ्घाट क्र.१५ Ey जागा वाद 

३ बुलडाणा भादोला क्र.२ El निविदेस प्रतिसाद नाही 
४ बुलडाणा चांडोळ क्र.५ i निविदेस प्रतिसाद नाही 
4 बुलडाणा माढाळा क्र.२ ce! निविदेस प्रतिसाद नाही 
& बुलडाणा चिखला क्र.२ ll निविदेस प्रतिसाद नाही 
9 बुलडाणा तांदुळवाडी क्र.२ fll निविदेस प्रतिसाद नाही 
८ बुलडाणा तराडखेड क्र.३ ne निविदेस प्रतिसाद नाही 
९ बुलडाणा येळगाव क्र.२ a) निविदेस प्रतिसाद नाही 
a बुलडाणा साखळीखु.क्र.२ Pl निविदेस प्रतिसाद नाही 
शॉ १ बुलडाणा भादोला क्र.३ वि निविदेस प्रतिसाद नाही 
१२ बुलडाणा भादोला क्र.४ a निविदेस प्रतिसाद नाही 
१३ बुलडाणा जामठी ed निविदेस प्रतिसाद नाही 
१४ बुलडाणा नांद्राकोळी शिका निविदेस प्रतिसाद नाही 
१५ बुलडाणा चांदोल क्र.१ (|| निविदेस प्रतिसाद नाही 
१६ बुलडाणा चांदोल क्र.६ निशा निविदेस प्रतिसाद नाही 
१७ बुलडाणा चांदोल क्र.८ 1. || निविदेस प्रतिसाद नाही 
१८ बुलडाणा पाडळी (“|| निविदेस प्रतिसाद नाही 
१९ बुलडाणा हतेडी बु.२ Ell निविदेस प्रतिसाद नाही 
२० बुलडाणा सव क्र.२ ॥ || निविदेस प्रतिसाद नाही 
२१ बुलडाणा सुंदरखेड १ (|| निविदेस प्रतिसाद नाही 
२२ बुलडाणा सुंदरखेड ८ Pd निविदेस प्रतिसाद नाही 
२३ चिखली अमडापूर क्र.१५ शिंग जागा वाद 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


अ.क्र. | गटाचे नाव कामाचे नाव कामांची संख्या शरा 

२४ चिखली मेरा खुद क्र.४ निका जागा वाद 

२५ चिखली अंबाडी क्र.१ tl जागा वाद 

२६ चिखली अंबाशी क्र.२ Pl जागा वाद 

२७ चिखली अंबाशी क्र.३ [a जागा वाद 

२८ चिखली रोहडा क्र.१ | जागा नाही 

२९ चिखली रोहडा क्र.२ | जागा नाही 

३० चिखली रानअंत्री थिंक जागा नाही 

३१ चिखली इसोली क्र.१ fd निविदेस प्रतिसाद नाही 
३२ चिखली किन्होळा क्र.२ शिक निविदेस प्रतिसाद नाही 
३३ चिखली इसरुळ क्र.२ | निविदेस प्रतिसाद नाही 
३४ चिखली साकेगांव क्र.२ Po निविदेस प्रतिसाद नाही 
३५ चिखली शेळगाव आटोळ क्र.२ eo _|| निविदेस प्रतिसाद नाही 
३६ चिखली इसोली क्र.४ किंग निविदेस प्रतिसाद नाही 
३७ खामगांव इसोली क्र.५ rE निविदेस प्रतिसाद नाही 
३८ खामगांव देऊलखेड fT निविदेस प्रतिसाद नाही 
३९ खामगांव टाकली तलाव क्र.२ शिका जागा वाद 

४० खामगांव बोरी क्र.१ शका जागा वाद 

४१ खामगांव बोरी क्र.२ ७ जागा वाद 

४२ खामगांव फ़त्तेपूर ro जागा वाद 

83 खामगांव शहापूर क्र.३ Sy जागा वाद 

४४ खामगांव घारोड H.2 fe जागा वाद 

४५ खामगांव पि. ऱाजा क्र.२ (कका जागा वाद 

४६ खामगांव पि. ऱाजा क्र.४ 0. | जागा वाद 

४७ खामगांव पि. ऱाजा क्र.१३ शिश जागा वाद 

४८ खामगांव रोहणा क्र.१ Po निविदेस प्रतिसाद नाही 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


अ.क्र. | गटाचे नाव कामाचे नाव कामांची संख्या शरा 
४९ खामगांव रोहणा क्र.२ ae निविदेस प्रतिसाद नाही 
yo खामगांव शिरजगांव देशमुख क्र..२ (अंगिका निविदेस प्रतिसाद नाही 
५१ खामगांव किन्ही महादेव क्र.१ १ | निविदेस प्रतिसाद नाही 
५२ खामगांव किन्ही महादेव क्र.२ ll निविदेस प्रतिसाद नाही 
५३ खामगांव किन्ही महादेव क्र.३ Ed निविदेस प्रतिसाद नाही 
Gy खामगांव नायदेवी क्र.१ rd निविदेस प्रतिसाद नाही 
५५ खामगांव अटाळी क्र.३ Pt निविदेस प्रतिसाद नाही 
५६ खामगांव अटाळी क्र.४ rl निविदेस प्रतिसाद नाही 
4g खामगांव अटाळी क्र.५ ho निविदेस प्रतिसाद नाही 
५८ खामगांव गोधनापूर क्र.३ fo] निविदेस प्रतिसाद नाही 
५९ खामगांव गणेडापूर क्र.३ शिश निविदेस प्रतिसाद नाही 
६० खामगांव लाखनवाडा क्र.७ शिका निविदेस प्रतिसाद नाही 
६१ खामगांव विहीगांव (|| निविदेस प्रतिसाद नाही 
६२ शेगांव माटरगाव बु.१ निका जागा नाही 
६३ शेगांव माटरगाव बु.१ Po जागा नाही 
&8 शेगांव वरखेड खुर्द जगि जागा वाद 

एकूण &8 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


परिशिष्ट- ब 


रद्द करण्यात येणारी शौक्षणिक व आरोग्य विषयक कामे 


गटाचे नाव 


कामाचे नाव 


जागेचे नाव 


कामांची 
संख्या 


शेरा 


बुलडाणा 


अतिरिक्त 
खोली 


वर्ग 


देऊळघाट जि.प. 
प्राथमिक शाळा UDISE 
No. 27040100402 


जागा वाद 


खामगांव 


अतिरिक्‍त 
खोली 


वर्ग 


मराठी  पूर्व-माध्यमिक 
शाळा,तांबुळवाडी, 
UDISE 


No. 27040309901 


जागा वाद 


खामगांव 


अतिरिक्त वर्ग 
खोली 


मराठी  पूर्व-माध्यमिक 
शाळा,खुतपुरी, (19187 
No. 27040307001 


जागा वाद 


खामगांव 


अतिरिक्त वर्ग 
खोली 


मराठी  पूर्व-माध्यमिक 
शाळा,साजनपुरी, UDISE 
No. 2704007302 


जागा वाद 


खामगांव 


अतिरिक्त वर्ग 
खोली 


मराठी  पूर्व-माध्यमिक 
छाळा,घारोड, UDISE 
No. 2704037601 


जागा वाद 


बुलडाणा 


चिखली 


चिखली 


चिखली 


जि.प. प्राथमिक शाळा, 
देऊळघाट, पिन-४४३१०५ 


जागा वाद 


जि.प. उदू अपर प्राथमिक 
शाळा,डोंगरशेवली, 
UDISE 


No. 27040204402 


निविदेस 
प्रतिसाद नाही 


जि.प. मराठी प्राथमिक 
झछाळा,गिरोळा, UDISE 
No. 27040201701 


निविदेस 
प्रतिसाद नाही 


जि.प. मराठी प्राथमिक 
शाळा,बोरगाव वासु, 
UDISE No. 
27040209001 


निविदेस 
प्रतिसाद नाही 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


अ.क्र. | गटाचे नाव | कामाचे नाव जागेचे नाव कामांची = | शेरा 
संख्या 

१० | खामगांव मराठी  पूर्व-माध्यमिक | १ जागा वाद 
शाळा,गार्डगांव, UDISE 
No. 27040306701 

११ | खामगांव मराठी पूर्व-माध्यमिक १ जागा वाद 

स्वच्छतागृह शाळा,लाखनवाडा खु 

UDISE No. 
27040308801 

१२ | खामगांव मराठी पूर्व-माध्यमिक १ जागा वाद 
शाळा,ळाखनवाडा, 
UDISE No. 
27040308801 

१३ | खामगांव मराठी पूर्व-माध्यमिक १ निविदेस 
शाळा,ज्ञानगागापूर, प्रतिसाद नाही 
UDISE No. 
27040308801 

१४ | शोगांव मु. माहगांव, पो. जावला | १ निविदेस 
बु. UDISE प्रतिसाद नाही 
No. 27041208101 

१५ | खामगांव मराठी  पूर्व-माध्यमिक | १ निविदेस 
शाळा,गार्डगांव, (1018 प्रतिसाद नाही 
No. 27040306701 

१६ | खामगांव मराठी  पूर्व-माध्यमिक | १ निविदेस 
शाळा,लाखनवाडा, प्रतिसाद नाही 
UDISE No. 
27040308801 

१७ । खामगांव मराठी  पूर्व-माध्यमिक | १ निविदेस 
शाळा,लाखनवाडा, प्रतिसाद नाही 
UDISE No. 
27040308703 

१८ | शोगांव मु. माटरगांव |, पो. 3 निविदेस 
माटरगांव बु. UDISE No. प्रतिसाद नाही 
27041207101 

१९ । शोगांव मु. कालखेड,पो. शोगांव | १ निविदेस 
UDISE No. प्रतिसाद नाही 
27041206001 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


अ.क्र. गटाचे नाव | कामाचे नाव जागेचे नाव कामांची शेरा 
संख्या 

२० | शोगांव संगणक कक्ष मु. गोलेगांव खु.,पो. १ निविदेस 
]शोेगाव,पो. शोगांव UDISE प्रतिसाद नाही 
No. 27041205901 

२१ | शोगांव मु. अलसाना,पो. शोगांव | १ निविदेस 
UDISE प्रतिसाद नाही 
No. 27041201102 

२२ । शोगांव मु. कालखेड,पो. शोगांव | १ निविदेस 
UDISE प्रतिसाद नाही 
No. 27041206001 

२३ | शोगांव मु.कानखेड,पो. चिंचोली | १ निविदेस 
UDISE प्रतिसाद नाही 
No. 27041202201 

२४ | शोगांव मु.माहग्ांव,पो. चिंचोली | 9 निविदेस 
UDISE प्रतिसाद नाही 
No. 27041208101 

२५ | ठोगांव विज्ञान कक्ष | अलसाना, पो.ऱोगांव | १ निविदेस 

बांधकाम UDISE प्रतिसाद नाही 

No. 27041208101 

२६ एकूण ३१ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


